श्रीम. जयश्री महेश नारखेडे, सहायक संचालक (तां), 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना 
स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेश क्र.स्वेसेनि-२०२२/प्र.क्र.४२३/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : १४ सप्टेबर, २०२३. 
वाचा:- (१) श्रीम.जयश्री महेश नारखेडे, सहायक संचालक (तां), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई, यांचा दि. ०२/०८/२०२३ रोजीचा अर्ज. 
(२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.२/आस्था-२/स्वे.से.नि./२०२३/६३५, दि. २३/०८/२०२३ 
आदेश 
श्रीम, जयश्री qe नारखेडे, सहायक संचालक (तां), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. (9) येथील अर्जान्वये शासकीय सेवेतून स्वेच्छेने निवृत्त होण्याबाबतची 
दिलेली नोटीस, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ च्या नियम ६६ मधील तरतुदीनुसार 
शासनाने स्विकारली असून, त्यांना दि. ०२/११/२०२३ (म.पू) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होण्यास या शासन 
आदेशान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 


2. श्रीम. जयश्री महेश नारखेडे यांच्याकडून जर काही शासनास देय असलेली रक्‍कम असेल, तर ती 
त्यांच्या मृत्यु-नि-सेवा उपदानातून वसूल करण्यात यावी. तसेच त्यांच्याविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी 
प्रलंबित वा प्रस्तावित नाही या अटीच्या अधिन राहून सदर आदेडा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. श्रीम. जयश्री महेश नारखेडे, सहायक संचालक (तां), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई यांच्या सेवानिवृत्ती नंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नुसार त्यांना 
देय असलेले सर्व अनुज्ञेय लाभ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 
संकेतांक २०२३०९२०१२००५५५३०३ असा आहे. हा आदेशा डीजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४) अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पु मुंबई. (संचालकांमार्फत) 
५) संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
६ निवड नस्ती (व्यशि-१). 


